RNI No.MAHBIL / 2009/ 31732 


Reg.No. MH/ MR/ South- 320/ 2013-15 


SHRI 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - अ 


वर्ष ५ , अंक २८ ] 


[ पृष्ठे ४ 


. 


गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १६-२२, २०१४ / पौष २६ - माघ २, शके १९ ३५ 

[किंमत : रुपये ९.०० ] 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग 


गो . ते . रुग्णालय संकुल , ९ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग , 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ००१, दिनांक १९ डिसेंबर २०१३. 


अधिसूचना 


भारताचे संविधान . 


१ . 


क्रमांक आयुसे . २००२/ १६१९ / प्र.क्र .२८५ / ०२ / आयु-१. – भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून आणि याबाबतीत करण्यात आलेले व राज्यात अंमलात असलेले सर्वविद्यमान नियम , आदेश किंवा संलेख यांचे अधिक्रमण 
करून महाराष्ट्राचे राज्यपाल याद्वारे महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभागाअंतर्गत येणाऱ्या आयुर्वेद संचालनालयाच्या अखत्यारितील, 
शासकीय होमिओपॅथी रुग्णालयांमधील प्रशासकीय वैद्यकीय अधिकारी ( होमिओपॅथी) गट अ या पदाच्या सेवा प्रवेशाचे विनियमन करणारे पुढील 
नियम करीत आहेत : 

या नियमांस , आयुर्वेद संचालनालयाच्या अखत्यारितील शासकीय होमिओपॅथी रुग्णालयांमधील प्रशासकीय अधिकारी ( होमिओपॅथी ) 
गट अ ( सेवा प्रवेश ) नियम , २०१२ असे म्हणावे . 
२ . 

या नियमांमध्ये , संदर्भानुसार अन्यथा अर्थ लावणे आवश्यक नसेल तर. 
( अ ) 

आयोग ” याचा अर्थ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग. 
( ब ) संचालनालय ” याचा अर्थ शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभागांतर्गत येणारे आयुर्वेद संचालनालय , असा आहे . 

( क ) “ शासन ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन, असा आहे . 
३ . संचालनालयाच्या अखत्यारितील शासकीय होमिओपॅथी रुग्णालयांमधील प्रशासकीय वैद्यकीय अधिकारी (होमिओपॅथी) गट अ या 
पदावरील नियुक्ती ही, 

( एक ) ज्याचे वय तेहत्तीस वर्षांपेक्षा अधिक नसेल : 

परंतु , अगोदरच शासकीय सेवेत असलेल्या उमेदवारांच्या बाबतीत, वयोमर्यादा तीन वर्षांपर्यंत शिथिल करण्यात येईल ; 


( १ ) 


भाग चार - अ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १६-२२, २०१४ / पौष २६ - माघ २, शके १९ ३५ 


. 


. 


( दोन ) ज्याने, मुंबई होमिओपॅथी व्यवसायी अधिनियम, १९ ५९ ( बॉम्बे १९ ६० मधील १२ नुसार ) मधील दुसऱ्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट 
केलेली कोणतीही वैद्यकीय अर्हता किंवा केंद्रीय होमिओपॅथी परिषद कायदा, १९ ७३ (१ ९ ७३ मधील ५० ) अन्वये केंद्रीय होमिओपॅथी परिषद 
यांनी वेळोवेळी विहित केलेली समकक्ष अर्हता धारण केली असेल 

( तीन ) ज्याच्याकडे, तीन वर्षांपेक्षा कमी नसेल इतका प्रत्यक्ष अनुभव असेल व त्यांपैकी, वरील खंड ( दोन) मध्ये नमूद केलेली अर्हता 
प्राप्त केल्यानंतर शासनाने मान्यता दिलेल्या होमिओपॅथी रुग्णालयामधील रुग्णालय प्रशासनाचा एका वर्षाचा अनुभव असेल ; आणि 

( चार ) ज्याला मराठी, इंग्रजी व हिंदी भाषांचे पुरेसे ज्ञान असेल , अशा उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाने करण्यात येईल : 
परंतु, शासनाने मान्यता दिलेल्या संस्थेतून रुग्णालय प्रशासनामधील पदव्युत्तर अर्हता करणाऱ्या उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात येईल : 

परंतु आणखी असे की , असामान्य अर्हताकिंवा अनुभव किंवा दोन्हीही बाबी असणाऱ्या उमेदवारांच्या बाबतीत, महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या शिफारशीवरून, शासनास वयोमर्यादा शिथिल करता येईल. 


४ . 


नियम ३ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर नियुक्त झालेली व्यक्ती, दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी परिवीक्षाधीन असेल. परिवीक्षाधीन 
कालावधी जास्तीत जास्त एका वर्षापर्यंत वाढविता येईल. पदावर नियुक्त झालेल्या व्यक्तीस त्याचा परिवीक्षा कालावधी यशस्वीपणे पूर्ण 
करणे आवश्यक असेल : 


परंतु एखाद्या कर्मचाऱ्याने परिवीक्षा कालावधी यशस्वीरीत्या पूर्ण केला नाही अथवा तो त्या पदासाठी योग्य नाही, असे 

आढळून 

आले 
असेल तर , तो / ती पूर्व सूचना न देता सेवेतून बडतर्फ केले जाण्यास पात्र असेल . 


५ . 


नियम ३ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर नियुक्त झालेल्या व्यक्तीस याबाबतीत करण्यात आलेल्या नियमांना अनुसरून जर ती 
यापूर्वीच हिंदी व मराठी भाषा उत्तीर्ण झाली नसेल किंवा तिला या परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळाली नसेल तर, या परीक्षा उत्तीर्ण होणे 
आवश्यक असेल . 


६ . नियम ३ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर नियुक्ती झालेल्या व्यक्तीने, जर तिने यापूर्वी अशी नोंदणी केली नसेल तर , या पदावर रुजू 
होण्यापूर्वी, मुंबई होमिओपॅथिक व्यवसायी अधिनियम , १९ ५ ९ किंवा केंद्रीय होमिओपॅथिक परिषद अधिनियम, १ ९ ७३ या अन्वये ठेवण्यात 
आलेल्या नोंदवहीमध्ये त्याच्या नावाची नोंद करणे आवश्यक असेल . 


७ . 


नियम ३ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर नियुक्ती झालेली व्यक्ती, माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय, महाराष्ट्र शासन यांनी वेळोवेळी 
विहित केलेले संगणक हाताळणी प्रमाणपत्र धारण करील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


हि.रा. सूर्यवंशी, 
सह सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १६-२२ , २०१४ / पौष २६ - माघ २, शके १९ ३५ 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 

G.T. Hospital Complex Building, 9th Floor, L.T. Road , 
Mantralaya , Mumbai 400 001, dated the 19th December 2013 


NOTIFICATION 
CONSTITUTION OF INDIA . 

No. AYS. 2002 / 1619/ CR - 285 /02 /AYU - 1. - In Exercise of the powers conferred by the proviso 
to article 309 of Constitution of India , and in supersession of all existing rules & orders issued 
in this behalf and in force and in the State or any part ofmade in this behalf Governor of 
Maharashtra is hereby pleased to make the following rules regulating recruitment to the post 
of Administrative Medical Officer (Homoeopathy ) Group- A in Government Homoeopathy 
Hospital under the Directorate of Ayurved under Medical Education and Drugs Department of 
the Government of Maharashtra , namely : 

1. These rules may be called the Administrative Medical Officer (Homoeopathy ) Group - A 
in Government Hospital under the Directorate of Ayurved (Recruitment ) Rules , 2013 . 
2 . In these rules, unless the context required otherwise. 

( A ) “ Commission ” means the Maharashtra Public Service Commission . 
( B ) “ Directorate ” means the Directorate of Ayurved . 

( C ) “Government” means the Government of Maharashtra . 
3. Appointment to the post of Administrative Medical Officer (Homoeopathy) in Government 
Homoeopathic Hospital under the Directorate of Ayurved shall be made by nomination from 
amongst the candidates who , 

(i) Are not more than 33 years of age : 

Provided that age limit may be relaxed by three years in respect of candidates 
working in Government Services . 

( ii ) Possess any qualification mentioned in the second part of the schedule appended to 
the Bombay Homoeopathic Practitioner Act , 1959 (Bom . XII of 1960) or an equivalent 
qualification specified by the Central Council of Homoeopathy, New Delhi from time to time 
under Homoeopathic Central Council Act, 1973 (50 of 1973 ) ; and , 

( iii) Possess practical experience of not less than three years of which one year 
experience of Hospital administration gained after acquiring the qualification mentioned in 
clause (ii) of this rules in Homoeopathic Hospital recognized by the Government ; and , 

(iv ) Has adequate knowledge of Marathi, English and Hindi languages : 

Provided that preference may be given to a candidate possessing post graduate 
qualification in Hospital Administration from an Institute recognized by Government : 

Provided further that age limit may be relaxed by Government on the recommendation 
of the Commission in favour of candidates having exceptional qualification or experience or 
both . 


4. A person appointed to the post mentioned in rules 3 shall be on probation for a period of 
two years. Probation period may be extended maximum upto one year. Person appointed to the 
post shall be required to complete his probation successfully within prescribed probation period . 
If he/she could not complete the probation successfully or found unsuitable for the post within 
prescribed probation period , he/ shall be liable to terminated from the service without prior notice . 

5. A person appointed to the post shall be required to pass examination in Hindi and Marathi 
according to rules made in that behalf, unless he has already passed or has been exempted from 
passing these examinations. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १६-२२, २०१४ / पौष २६ - माघ २, शके १९ ३५ 


6 . A person appointed to the post shall be required to get hit name registered in register 
maintained under the Bombay Homoeopathic Practitioners Act , 1959 or under the Homoeopathic 
Central Council Act, 1973 before joining the post unless he has already been so registered . 

7. Person appointed to the post mentioned in rule 3 should possess a certificate in computer 
operation prescribed by the Directorate of Information Technology , Government of Maharashtra 
time to time. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


H. R. SURYAVANSHI, 
Joint Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


